राज्यात सन २०२१ व २०२२ या कालावधीत झालेल्या 
गारपीट व अवेळी पावसामुळे शोतीपिकाच्या 
नुकसानीपोटी बाधित शेतकऱ्यांना मदत वाटपाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-०६२३/प्र.क्र.१४६/१८-स, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ जुन, २०२३ 


वाचा - १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएलएस-२०१५/प्र.क्र.४०/म-३, 
दि.१३/०५/२०१५ 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएळएस-२०२२/प्र.क्र.०८/म-३, 
दि.०८/०८/२०२२ 
३) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.६७/म-११, 
दि.२४/०१/२०२३ 
४) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएलळएस -२०२२/प्र.क्र.२९४/म-३, 
दि.२७/०१/२०२३ 
५) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएळएस -२०२२/प्र.क्र.३४९/म-३, 
दि.२७/०३/२०२३ 
६) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र. सीएलळएस -२०२२/प्र.क्र.०८/म-३, 
दि.०५/०६/२०२३ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात सन २०२१ व २०२२ या कालावधीत गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे नुकसान 
झाल्याचे निदर्शनास आले होते. तसेच कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे तसेच इतर काही कारणांमुळे निधी 
मागणीच्या काही प्रस्तावांवर कार्यवाही झाली नसल्याचे निदर्शनास आले होते. सदर नैसर्गिक आपत्तीमुळे 
शेतीपिकांचे नुकसान झाल्याने मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील राज्य कार्यकारी समितीच्या दिनांक 
39/03/2023 रोजी झालेल्या बैठकीतील निर्णयानुसार उपरोक्त वाचा (६) येथील शासन निर्णयान्वये बाधित 
शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद - २ 
मधील (७ अन्वये शेतीपिके व बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठीची मदतीची रक्‍कम खातेदाराच्या बँक 
खात्यावर थेट जमा करताना मदतीच्या रक्‍कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसुली करू नये. 
याकरीता सहकार विभागाने आवश्‍यक ते आदेश निर्गमित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सदर निर्देश्ाच्या 
अनुषंगाने विभागामार्फत seat देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०६२३/प्र.क्र.१४६/१८-स 
AURA = 11 

सन 2029 व 2022 या कालावधीत राज्यात गारपीट व अवेळी पावसामुळे शेतीपिकांचे व बहुवार्षिक 
पिकांचे नुकसान झाल्याने निधीचे वाटप करताना विविध दक्षता घेण्याचे महसूल व वन विभागाच्या वाचा 
येथील क्रमांक १ व ३ अन्वये निर्देश दिले आहेत. 

उक्त निर्देशाच्या अनुषंगाने या परिपत्रकान्वये सूचित करण्यात येते की, गारपीट व अवेळी पावसामुळे 
शोतीपिके व बहुवार्षिक पिकाच्या नुकसानीसाठी वाटप केलेली मदतीची रक्‍कम खातेदारांच्या बँक खात्यावर 
जमा करताना मदतीच्या रक्‍कमेमधून कोणत्याही बँकेने कोणत्याही प्रकारची वसूळी करू नये. याबाबतची 
अंमलबजावणी कटाक्षाने करण्यात येईल, याची सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी दक्षता घ्यावी. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२३०६२८१२४८४७५२०२ असा आहे. हे शासन परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


A igitally signed by Shrikrushna Anandi dek 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=COOPERATION MARKETING 
h a ru ५ h al a AND TEXTILE DEPARTMENT, postalCode=400032, harashi 
2.5.4.20=730507 1c9d8b281074f8452b 1a671851b99ce 1 64d8bd282bfeb775611 
१०९७ d -A9B19E68D73171B69896843593789CD99AC6DBDS, 


डि 
:2711D1231BE138057C3C88E0EFB4B1CD5177AA9E3C71FCD2ED 
nandrao Wadekar ४५५५८0७ 
De 


(श्रीकृष्ण वाडेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

2) मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

3) मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

४ मा. विधानसभा सदस्य व विधान परिषद सदस्य (सर्व) 

५) अप्पर मुख्य सचिव (मदत व पुनर्वसन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७) आयुक्त, कृषी संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


८) संचालक, पणन PASAT, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
९) समन्वयक, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (SLBC) बँक ऑफ महाराष्ट्र, पुणे 
qo) जिल्हाधिकारी (सवी 
११) सह सचिव, भारत सरकार, कृषी मंत्रालय (सहकार विभाग) कृषी भवन, नवी दिल्ली. 
१२) महाव्यवस्थापक, राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक, प्रादेशीक कार्यालय, पुणे 
१३) मुख्य अधिकारी, आर. बी. आय, अँग्रिकल्वरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल ऑफीस, गारमेंट हाऊस, 
मुंबई १८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-०६२३/प्र.क्र.१४६/१८-स 

१४) उप मुख्य अधिकारी, आर.बी. आय, अँग्रिकल्चरल क्रेडीट डिपार्टमेंट, सेंट्रल SH, WHS हाऊस, 
मुंबई १८ 

१५) विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था (सर्वी 
१६) जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था (सवी 
१७) कार्यकारी संचालक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सवी 
१८) प्रशासक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई 
) 
) 
) 


१९) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्राळय, मुंबई 
२०) सर्व कार्यासने, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२१) निवड नस्ती - १८ स. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


